M/s. AKS Information Technology 
Services Pvt. Ltd या संस्थेमार्फत 
१०८ महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय 
सेवा प्रकल्पाचे Functional Audit 
Dashboard/ Software च्या 
देयकाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/ आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा- 
१वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२ एप्रिल २०२३ 
२) शासन पत्र क्र. ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/आरोग्य-३, दि. २० ऑक्टोबर, २०२२ 
३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/नस्ती H.90/e-8/MEMS- 
१०८/लेखापरिक्षण देयक/९५६-५७/ M/s. ॥॥<5/२०२४ दि.११ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


राज्यात आपादग्रस्तास तातडीने वैद्यकिय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक 


दळणवळण यंत्रणेसह सुसज्ज अशा रूग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ सपोर्टिंग आणि ७०४ 


बेसिक लाईफ सपोर्टिंग अशा एकूण ९३७ रूग्णवाहिकांची आपत्कालीन वैद्यकिय प्रतिसाद सेवा 


राबविण्यासाठी मे. बी. व्ही. जी. इंडिया या सेवा पुरवठादाराशी करार करून दिनांक २६ जानेवारी, 


२०१४ पासून कार्यान्वित करण्यात आली असून त्याबाबतचा सामंजस्य करार दिनांक ०१ मार्च, 


२०१४ रोजी करण्यात आलेला आहे. सदर सेवा रूग्णांना त्वरीत वैद्यकिय मदत देण्याकरीता 


दूरध्वनी क्रमांक १०८ हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याकरीता ERC 


(Emergency Response Centre) उभारण्यात ae आहे. सदर योजनेसाठी विकसित 


आज्ञावलीचे लेखापरिक्षण त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात आले होते. सदर करण्यात आलेल्या 


ळेखापरिक्षणाच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब झानाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 


राज्यात आपादग्रस्तास तातडीने वैद्यकिय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 


यंत्रणेसह सुसज्ज sa रूग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/आरोग्य-३ 


अभियानाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ सपोर्टिंग आणि ७०४ बेसिक लाईफ 


सपोर्टिंग अशा एकूण ९३७ रूग्णवाहिकांची आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा अंतर्गत स्थापन करण्यात 


आलेल्या ERC (Emergency Response Centre) मधील यंत्रसामुग्री व तांत्रिक बाबींचा दर्जा 


तपासण्यासाठी तसेच आज्ञावलीमध्ये (Software/Dashboara) तांत्रिक माहितीमध्ये काही फेरफार 


किंवा अयोग्य हाताळणी होत असल्यास ते तपासण्याकरीता आज्ञावळीचे लेखापरिक्षण 


(Software/Dashboard Audit) करण्याकरीता त्रयस्थ तांत्रिकदृष्टया योग्य व सक्षम असलेल्या 


खाजगी किंवा शासकीय संस्थेची मदत घेवून तपासणी करणेबाबत संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये सूचित 


करण्यात आले होते. त्यानुसार M/s. AKS Information Technology Services Pvt. Ltd या 


संस्थेची निवड करण्यात येऊन सदरील संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणाच्या 


रु.४,१३,०००/- (अक्षरी रूपये चार लक्ष तेरा हजार फक्त) इतक्या देयकास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. त्यानुसार M/s. AKS Information Technology Services Pvt. Ltd या संस्थेस अदा 


करावयाच्या Cara तपशिळ खालीळलप्रमाणे:- 


| ढा. | Purchase Order Invoice No. & | Total IGST Total Invoice 
No No. & Date Date Amount @18% Amount (In 
figure) 
NHM/EMS Cell/Audit/ | AITS/UP/2324/303 | Rs.3,50,000/- Rs.63,000/- Rs.4,13,000/- 
1. 19490-493/2023, Dt.02.08.2023 


Dt.16.05.2023 


TOTAL AMOUNT Rs.4,13,000/- 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, 2290 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा 


कार्यक्रम (०१) (१०- ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना-महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, 


(२२१०४६८९) - १३ कार्यालयीन खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा 
खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदरील खर्च वित्तीय नियम पुस्तीका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ 


नियम क्र. २७ (२) (अ) तसेच महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२१, निधी वितरण वित्त विभाग 


हासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ, 2023 अन्वये प्रशासकीय 


पृष्ठ ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईआरसी-२०२१/प्र.क्र.२२१/आरोग्य-३ 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची पुर्तता करुन 


सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१९४३२३१६१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAVITA 
PRADIP 
PISE 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c03294 
31446ae8333ab89578925b2d77d3806 
165dbd487, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AA 
A99D244C6C2A5F135097E5C07486A3 
5D423835B4EC728, cn=KAVITA PRADIP 
PISE 

Date: 2024.02.26 13:01:55 +05'30" 


(क.प्र.पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 


नागपूर. 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 


६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 


१२.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ३पैकी३ 


